पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षातील वेतनासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांना 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 

लेखाशिर्ष २२१५१९१४ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: २५ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 


नः 


शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपग्रा-११२०/प्र.क्र.१३५/पापु- 
२३, दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ 

शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२ एप्रिल, 
२०२२ 

शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- 
२३, दिनांक २० एप्रिल, 2023 


. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२३/प्र.क्र.१०८/पापु- 


२३, दिनांक २२ मे, २०२३ 


. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.१०८/पापु- 


२३, दिनांक १४ जून, २०२३ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- 
२३, दिनांक २० जुले, २०२३ 


. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.१०८/पापु- 


२३, दिनांक ९ ऑगस्ट, २०२३ 


प्रस्तावना:- 


जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांवरील रुपातंरीत नियमित अस्थायी 


(सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून जिल्हा 


परिषदेला अनुदान देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १७ नोव्हेंबर, २०२२ च्या 
बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने दिनांक ३० जानेवारी, २०२३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- 23 


करण्यात आला आहे. सध्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनासाठी संबधित 
जिल्हा परिषदांना संदर्भाधीन (३) ते (७) येथील शासन निर्णयान्वये रु.९.६७ कोटी इतका निधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. या जिल्हा परिषदांनी आतापर्यंत केलेला खर्च विचारात घेऊन 
कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या नियमित वेतनासाठी या जिल्हा परिषदांना पुढील निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या रुपांतरीत नियमित 
अस्थायी (सीआरटी) आस्थापनेवरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षातील 


नियमित वेतनासाठी पुढील जिल्हा परिषदांना २२१५१९१४ या लेखाशिर्षांतर्गत ३६, सहायक 


अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाली एकूण रुपये १,५६,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी छप्पन्न 
लाख फक्त) इतके अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. 


कर्मचाऱ्यांची | या शासन निर्णयान्वये लेखाशिर्ष २२१५१९१४ खाली वितरीत 
अ. जिल्हापरिषद संख्या करण्यात येत असलेले एकूण अनुदान 
es wry (अक्षरी रुपये) 
| 7 | ? 2 & टा 
| १ | नांदेड ४९ २०,००,०००/- | रूपये वीस लाख फक्त 
२ | रत्नागिरी २८ १०,००,०००/- | रूपये दहा लाख Had 
3 | रायगड 20 १५,००,०००/- | रूपये पंधरा लाख फक्त 
४ | ot २४ १५,००,०००/- | रूपये पंधरा लाख Had 
५ | पालघर १३ ६,००,०००/- | रूपये सहा लाख Hat 
६ । औरंगाबाद ८४ ४५,००,०००/- । रूपये पंचेचाळीस लाख फक्‍त 
७ । जळगांव 4g 90,00,000/- रूपये दहा लाख फक्त 
अकोला १५ १५,००,०००/- | रूपये पंधरा लाख फक्त 
भंडारा ७ ५,००,०००/- _ | रूपये पाच लाख Had 
| १० | सांगली २४ १०,००,०००/- | रूपये दहा लाख फक्त 
ae | १ | उस्मानाबाद ३ ५,००,०००/- _ | रूपये पाच लाख Had 
एकूण ३२४ १,५६,००,०००/- | एक कोटी छप्पन्न लाख Hat 
२. उपरोक्त अनुदानातून ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करावयाचे आहेत, अशा 


कर्मचाऱ्यांची नावे सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दिळी आहेत. सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षातील 


वेतन/भत्त्यासाठी सदर निधी वितरीत करण्यात येत असून त्यापूर्वीचे वेतन प्रलंबित असल्यास, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- 23 


उपरोक्त अनुदानातून ते अदा करु नये. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्याच्या पदनामानुसार अनुज्ञेय 
होणाऱ्या वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन अदा करण्याची दक्षता घ्यावी. 


३. या निधीचा अन्य कारणांसाठी किंवा अन्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी उपयोग करणे, ही 
वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल व त्याकरीता संबंधित जबाबदार अधिकारी 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असतील. 


४. सदर सहायक अनुदान वेतनासाठी असल्याने वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०१.२०२३ 
च्या शासन निर्णयानुसार ते “बिनशर्त” स्वरुपाचे आहे. 


५. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित 
जिल्हा परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने 
नोंदविलेल्या खर्चाशी वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील 
निधी वितरीत करण्यात येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक 
अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची 
रक्‍कम एकत्रितरित्या व 0॥॥॥७ पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


द« वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व 
सर्व अटी / शा्तींचे पालन करावे. 


७. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेला खर्च “मागणी क्रमांक वाय-२, 
२२१५-पाणीपुरवठा व स्वच्छता, १९६-जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, (०१)- ग्रामीण 
नळ पाणीपुरवठा योजना, (०१)(०७) नियमित आस्थापनेवरील रोजंदारीवर काम करणारा 
कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य) (22949898), ३६- सहायक अनुदान (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
१२ एप्रिल, २०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर 
उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या 
परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शा्तींची पूर्तता होत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु- २३ 


र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२५१७२२५२४३२८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


BALASAHEB B 
HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/औरंगाबाद/ 

सांगली/उस्मानाबाद/जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/औरंगाबाद/ 

सांगली/उस्मानाबाद/जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/औरंगाबाद/ 

सांगली/उस्मानाबाद/जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा, ठाणे/रायगड/रत्नागिरी/पालघर/औरंगाबाद/ 

सांगली/उस्मानाबाद/जळगांव/अकोला/ नांदेड/भंडारा 

वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
ग्रामविकास विभाग, आस्था-१० कार्यासन, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, पापु-४/पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन TE क्र.बजेट-१४२३/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, दिनांक २५ सप्टेबर, २०२३ 
सोबतचे विवरणपत्र 
अक्र कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम पेवा निवृत्ती दिनाक | 
| ठाणेजिल्हापरिषदे || 
१ [at नंदकुमार बाबुराव सोनावणे पंपचालक ३०.०९.२०२५ 
२ श्री. रविद्र रघुनाथ विशे मजूर ३१.०५.२०२८ 
३ ।श्री. सतिश गोविद अधिकारी मजूर ३१.०७.२०२६ 
४ श्री.दिलीप भिकाजी जाधव मजूर ३१.०५.२०२३ 
५ | ait, किसन रामराव सातव मजूर ३१.०८.२०२८ 
६ ।श्री. मारुती कान्हू भोईर मजूर ३१.०५.२०३१ 
७ | श्री. राघो गणू कालचिवडा मजूर ३०.०४.२०२९ 
८ | श्री. रामनाथ कमळू सासे मजूर ३०.१.२०२७ 
९ [Stl प्रकाश सखाराम शेलार पंपचालक ३१.०५.२०३० 
१० | श्री. चितामण अनंता विशे पंपचालक ३०.११.२०२३४ 
११ |श्री. गजानन शिवराम कुडव मस्टर कारकून ३१.१२.२०३० 
१२ [al विठठल बारकू शेलार मजूर ३०.०४.२०२४ 
१३ | श्री. सुरेश मुकुंद भरेले मजूर ३१.०५.२०२८ 
१४ | श्री. घनश्याम कृष्णा गायकर मजूर ३१.०८.२०२७ 
१५  |श्री. किरण परशुराम झाटे मजूर ३१.०५.२०३७ 
१६ at रामचंद्र हनुमंत गंभिरराव मजूर ३१.०८.२०२५ 
१७ ।श्री. बाळाराम देऊ केमारे मजूर ३१.०५.२०३० 
१८ |श्री. जयवंत चिमाजी शेलार चौकोदार ३०.०४.२०३४ 
१९ | श्री. दिपक रुपचंद वाघ मस्टर कारकून ३१.१२.२०३० 
२० | श्री. सुभाष यशवंत तनपुरे पंपचालक ३१.०३.२०३० 
२१ | श्री. सिताराम लडकू पाटील मजूर ३१.०७.२०२५ 
२२ श्री. चांगो बुधाजी पवार मजूर ३१.१०.२०२४ 
२२३२ ।श्री. अनंत मंगल भोईर मजूर ३०.०४.२०२५ 
२४ श्री. अनिल दामोदर पितांबरे मजूर ३१.०५.२०२८ 
|. रायगडजिल्हापरिददे 11 | 
१ श्री. अशोक चंदर पाटील मजूर ३०.११.२०२६ 
२ [at मोहन हिराजी पाटील मजूर ३१.०५.२०२७ 
३ [at नबनाथ चांगु पाटील मजूर ३१.०५.२०२५ 
४  ।श्री. सुरेश कृष्णा पाटील मजूर ३०.०६.२०२६ 
५ | श्री. सुदशन काशिनाथ पाटील मजूर ३१.०५.२०२४ 
६ श्री. नरेंद्र रघुनाथ पाटील मजूर ३१.०७.२०२५ 
७ श्री. अनिल सिताराम थळे मजूर ३१.१०.२०२५ 
८ | श्री. धर्मा पुंडलिक मोकल मजूर ३०.०६.२०२५ 
९ श्री. केलास बाळु म्हात्रे मजूर ३०.१०.२०२९ 
१० | श्री. भगवान वासुदेव पाटील मजूर ३१.०५.२०२६ 
११  । श्री. अनंत पांडुरंग पाटील मजूर ३०.०६.२०२७ 
१२ | श्री. अनंत धाऊ पाटील मजूर ३०.०६.२०२८ 
१३ | श्री. रामकृष्ण नारायण म्हात्रे मजूर ३१.०८.२०३२ 
१४ | श्री. भगवान काशिनाथ पाटील मजूर ३१.०८.२०३२ 
१५ at, राजन मारुती पाटील मजूर ३०.०९.२०३० 
१६ श्री. झिलु धोंडू डवळे मजूर ३१.०५.२०२७ 
१७ | श्री. महादेव धोडू डवळे मजूर ३१.०५.२०२३ 
१८ श्री. सुनिल गणपत गोरेगांबकर मजूर ३१.१०.२०२९ 
१९ | श्री. साधु आत्माराम पालकर मजूर ३१.०५.२०२९ 
२० | श्री. लक्ष्मण कृष्णा ठाकूर मजूर ३१.०५.२०२६ 
जळगांव जिल्हा परिषद 
१ |श्री. नवलसिंग चरणसिंग राठोड  |कामगार ३१.०५.२०३३ 
२ at. जर्नादन लक्ष्मण कोळी कामगार ३१.०५.२०२८ 
३ St. सोपान रामदास चौधरी कामगार ३०.०५.२०२९ 
४ श्री. अरुण वसंत चौधरी कामगार ३१.०५.२०३० 
८५. श्री. संतोष बाबुराव येवले कामगार ३०.०८.२०२५ 
& [श्री. राजेंद्र विनायक पाटील  |कामगार २८.०२.२०२४ 
७ (st. बसंत बाबराव प कामगार ३१.०३.२०३१ 
८ श्रो. महेंद्र रामेश्वर चौधरी | HITTIN ३१.०७.२०२६ 
९ [St दादाजी परमल राठोड कामगार ३१.०३.२०३२ 
१० | श्री. उत्तम माधवराव प कामगार ३१.०५.२०२८ 


११  । श्री. भागवत चंद्रसिंग पवार कामगार ३०.०६.२०२६ 
१२ श्री. संजय विठ्ठल महाजन (माळी) कामगार ३१.०५.२०३१ 
१३ St. सुनिल गणसिंग कच्छवा कामगार ३१.०५.२०२६ 
१४ St. लालचंद काशिनाथ भिल कामगार २८.०२.२०३३ 
१५ | श्री. दयाराम शंकर जाधव कामगार ३०.०४.२०२७ 
१६ श्री. अजुंन साहेबराव शिदे (पाटील) कामगार ३१.०५.२०२९ 
१७ | श्री. बिलास जगन्नाथ मोरे कामगार ३१.०५.२०४१ 
१८ | श्री. प्रविण अशोक राणे कामगार ३१.०७.२०२३३ 
१९ | श्री. बिकास मधुकर पाटील कामगार ३१.०३.२०३८ 
२० | at. संजय देविदास राणे कामगार ३१.१०.२०३५ 
२१ | श्री. सुनिल वासुदेव पाटील कामगार ३१.०१.२०३५ 
२२ | श्री. धनराज हरी कोळी कामगार ३१.०८.२०३८ 
२३ श्री. केलास सुरेश कोळी कामगार ३१.०५.२०३७ 
२४ | श्री. राजेंद्र पांडुरंग भोळे कामगार ३०.११.२०३८ 
२५ |S विकास प्रभाकर धनगर कामगार ३०.०४.२०३९ 
२६ [Si विलास कडु पाटील कामगार ३१.०७.२०२६ 
२७ |S. अनिल काशिनाथ पाटील कामगार ३१.०५.२०३० 
२८ ।श्री. विलास सुपुडु कोळी कामगार ३१.०३.२०३४ 
२९ | श्री. सुधाकर शांताराम पाटील कामगार ३१.०५.२०२७ 
३० | श्री. अनिल त्र्यंबक पाटील कामगार 30,08. 20319 
32 St. गोविदा रतन राठोड कामगार ३१.०५.२०३४ 
३२ | श्री. योगेश रामलाल चव्हाण कामगार ३०.०६.२०४७ 
३३ ।श्री. पुरुषोत्तम कोतिक बोरसे कामगार २९.०२.२०४० 
३४ श्री. डिंगंबर पांडुरंग पाटील कामगार २९.०२.२०४२ 
३५ [Si सुजित शांताराम पाटील कामगार ३०.०६.२०४५ 
३६ ।श्री. संतोष रमेश गुंजाळ कामगार ३१.१०.२०४डे 
३७ | at. सचिन भानुदास पाटील कामगार ३१.०१.२०४४ 
३८ | श्री. प्रदिप युवराज पाटील कामगार ३१.०३.२०४६ 
३९ श्री. जितेंद्र संजय शेळके कामगार ३१.०७.२०४८ 
४० | att, निलेश चिधु फिरके कामगार ३०.०६.२०४८ 
४१ | श्री. निलेश देविदास शिंदे कामगार ३०.०९,.२०४८ 
४२ [AL शरद अशोक शेळके कामगार ३०.०४.२०४९ 
४३ श्री. दिपक हरी फिरके कामगार ३०.०५.२०४९ 
४४ | श्री. सोपान अभिमन पाटील कामगार ३०.०६.२०४१ 
४५ ।श्री. दिनकर जगन्नाथ पाटील कामगार 30,08, 2038 
४६ [St गजानन बाबुराव पाटील कामगार ३१.०३.२०४० 
४७ । श्री. प्रमोद प्रभाकर भंगाळे कामगार ३१.०८.२०४५ 
४८ | श्री. विजय खंडू पाटील कामगार ३१.०५.२०४५ 
४९ श्री. अनंत श्रीकृष्ण पाटील कामगार ३१.०७.२०५१ 
५० | श्री. ज्ञानेश्‍वर निंबा देसले कामगार ३०.०६.२०४८ 
५१ श्री. जितेंद्र शिवाजी जाधव कामगार ३१.०५.२०४२ 
५२ ।श्री. रविद्र मातंड चव्हाण कामगार 
५३ | श्री. जितेंद्र मातंड चव्हाण कामगार ३०.०७.२०२८ 
५४ | श्री. चंद्रभान तुळशिराम महाले कामगार ३१.१२.२०३१ 
५५ | At. बापु साहेबराव मराठे कामगार २८.०२.२०४२ 
५६ | श्री. सुरेश राजाराम धनगर कामगार ३१.०७.२०२७ 
५७ श्री. केलास भिका मोरे कामगार ३१.१२.२०३९ 
| नांदेडजिल्हापरिषदे 11 | 
१ ||श्री. भुजंग शंकर सिलेवार मजूर ३०.०६.२०२९ 
२ | श्री.विठ्ठलसिंह गणुसिह ठाकूर मजूर ३१.०१.२०२७ 
३ [at बालाजी मारोतो गुंडूरे चौकोदार ३०.०४.२०२८ 
४ ||श्री. अशोक मारोती इंगळे चौकोदार ३०.०४.२०३२ 
५ श्री. खुशाल गणपती इंगळे चौकोदार ३१.०७.२०२९ 
६ | श्री. पांडुरंग लक्ष्मण गोणे चोकोदार ३०.०६.२०२८ 
७ | St. छत्रपती नारायण जामनेकर चोौकोदार ३१.०८.२०२५ 
८ श्री. परवेज अल्लाउद्दिन पठाण चोकोदार ३१.०७.२०२४ 
९ at. शंकर धेना जाधव चौकोदार ३१.१०.२०२६ 
१० | श्री. देविदास माणिक कांबळे चोकोदार ३०.०६.२०३१ 
११ (SI. शे. उसमान घुडुसाब चौकोदार ३१.०७.२०२९ 
१२ St. शेषराव गंगाराम कदम चोौकोदार ३०.०९.२०२३ 
१३ श्री. शेख रफोक पापामिया चौकोदार ३१.०७.२०३० 


श्री 


Bw , शामराव देवला जाधव चौकोदार ३१.०५.२०२६ 
१५ | श्री. रमेश बालु सुरावार बालमन ३१.०१.२०२९ 
१६ | श्री. भगवान गंगाधर काळे |चौकोदारा  ढ| _३१.१०.२०३१ 
१७ | श्री. महंमद आसिफ महंमद वासिद मजूर ३१.०७.२०३१ 
१८ |S. श. नवी शे. अ. शुकुर चौकोदार ३१.१२.२०२४ 
१९ [a महुद अय्युबखा अजिजर्ख चौकोदार ३१.०५.२०२८ 
२० | श्री. केशव दत्ता हाटकर मजूर ३१.०३.२०२४ 
२१ |दत्ता देवजी खानसोळे मजूर ३१.०५.२०२४ 
२२ att. सुनिल दासराव पाठक मजूर ३१.१२.२०२५ 
२२ at. काझी मोईनोद्दिन अ. शुकूर पंपचालक ३०.११.२०२२ 
२४ श्री. शिवाजी मुंजाजी बोडके मजूर ३१.०३.२०२८ 
२५ | श्री. हणमंत विरभद्र पुष्पलवार फिटर ३१.०७.२०२४ 
२६ | श्री. गोविद गणपती इंबीतवार मजूर ३१.०३.२०२३ 
२७ श्री. शे. नबी. श. हुसेन मजूर ३०.०६.२०२३ 
२८ | श्री. स. अरिफ हुसेन स. बशर हुसेन मजूर ३१.०९.२०२३ 
२९ श्री. प्रकाश शंकर भरकडे मजूर ३१.०५.२०२४ 
३० श्री. रमेश केरबा लोखंडे चोौकोदार २८.०२.२०२५ 
३१ | श्री. हणमल्लु भुमन्ना नरोड बॉलमन ३०.०६.२०२९ 
३२ | श्री. बळी व्यंकोबी शिंदे मजूर ३०.०४.२०२३ 
३३२ ।महंमद जिलानी म. कासिम चौकोदार ३१.०३.२०२५ 
३४ [at माधब उमाजी डोकळे मजूर ३०.०६.२०२८ 
३५ । श्री. उस्मान शे. चाँद मजूर ३१.०८.२०२८ 
३६ |i. भास्कर नामदेव दुडकोकर मजूर 38.08, 2030 
३७ ।श्री. बालाजी कोंडीबा कल्याणकर मजूर ३१.०३.२०२७ 
३८ श्री. उत्तम केशव होडाळे चोौकोदार ३१.१२.२०२७ 
३९ ।श्री. सुभाष रंगनाथ सुर्यवंशी चोौकोदार ३०.११.२०२७ 
४० [att दिगंबर मारोती बंबलवाड चौकोदार ३०.११.२०२४ 
४१ | श्री. मगदुम शे. गुलाबसाब मजूर ३०.०८.२०२८ 
४२ | श्री. बजरंगसिंग रामसिंग ठाकुर चौकोदार २८.०२.२०२५ 
४२ | श्री. विलास संभाजी कदम चोौकोदार ३०.०९.२०२७ 
४४ | श्री. खुशाल नागोराव केद्र चौकोदार ३१.१२.२०२४ 
४५ | ait, रणजितसिंह नरसिंह ठाकुर बॉलमन २९.०२.२०२८ 
४६ [ST बाबु लक्ष्मण अभंगे बॉलमन ३०.०६.२०२५ 
४७ | श्री. अ. रहेमान अ. बासीद चौकोदार ३१.०५.२०२६ 
४८ | श्री. विजयकुमार विठ्ठलराव दाचावर फिटर ३१.०७.२०२५ 
४९ । श्री. म. युसुफ इस्माईल कनिष्ठ अभियंता ३१.०७.२०२७ 
॥____ अकोलाजिल्हापरिषदे ||| 

१ | श्री.केशव लक्ष्मण ताय मजूर २८.०२.२०३३ 

२ श्री. ग. सु. खेडकर मजुर 31.12.2023 

३ [st वि. पु. बोळे मजुर 30.4.2024 

४ श्री. तु. रा. साबे मजुर 30.4.2025 

५ श्री. र.घ. भुयार मजुर 31.7.2026 

६ ||श्री. डि. पी. बायकर मजुर 31.8.2027 

७ ।श्री. आर. एम. भाकरे मजुर 31.3.2026 

८ श्री. वि. ना. गांबडे मजुर 31.7.2027 

९ ||श्री. अ. वि. मोडक मजुर 30.11.2031 

१० [att कि. गो. बुंदे मजुर 30.11.2028 

११ ।श्री. दि. ब. चावरे मजुर 30.11.2030 

१२ au. दि. इंगोले मजुर 31.1.2029 

१३ ।श्री. वि. रा. देशमुख मजुर 30.9.2024 

१४ | श्री. अ. ल. भोसले मजुर 28.2.2027 

१५ श्री. अ.सा. डुकरे मजुर 31.1.2024 

| र्त्नागिरीजिल्हापरिददे ||| 

१ [श्रोमतीके.व्ही.नामु्टे TTR ३१.०८.२०२५ 
२ | श्रो. एस. व्ही. साळ संगणक ३०.०६.२०२४ 
३ [stadt एन. एस. हेगिष्टे संगणक ३१.१०.२०२४ 
४ | श्रो. एस. आर. रहाटे कनि. सहा. ३०.०४.२०२६ 
५. श्रो. एस. डी. आख पंपचालक ३१.०५.२०२३ 
६ ।श्री. एस. एस.सावंत |पंप मदतनीस | ३१.०५.२०२८ 
७ श्री. आर. आर. भागवत वाहनचालक ३१.०५.२०२६ 
८ (a. एस. आर. लां मेस्त्री | ३१.०५.२०२३ 


९ | श्रो. व्ही. के.शितप |जोडारी | ३०.०६.२०२६ 
१० | श्री. एस. एस. पवार |जोडारी | ३०.०४.२०२३ 
११ | Sit. आर. एस.गवाणकर मजूर 30,08, 20R¥ 
१२ at. आर. टी. जाधव मजूर ३१.०५.२०२५ 
१३ | श्री. एस. वाय. चव्हाण मजूर ३०.०६.२०२७ 
१४ [aw टी. जाधव मजूर ३१.०७.२०३० 
१५ । श्री. के. जी. शितप मजूर ३०.०६.२०२८ 
१६ [श्री.डी,पीनिरे | मजूर ३०.०४.२०३१ 
१७ |श्रोजी.जी.बात RR ३१.०८.२०२३ 
१८ | श्री. एस. एस.निंगाव मजूर ३१.०५.२०२५ 
१९ | श्री. एस. आर. खाप मजूर २८.०२.२०२७ 
२० | श्री. ए. टी. कनाव मजूर ३०.०६.२०२५ 
२१ श्रो.पी.बो.तांबे मजूर ३०.०५.२०२६ 
२२ | श्री. एस. एस. दुर्गवले मजूर ३१.०५.२०२८ 
२३ at. यु. पी. महाडीव मजूर ३०.०९.२०२६ 
२४ । श्री. सो. डो. पवार मजूर ३१.०५.२०२५ 
२५ । श्री. एस. सी. मे मजूर ३१.०८.२०२९ 
२६ | श्री. फाईक शेख महंमद नांदगांबकर मजूर २९.०२.२०२४ 
२७ । श्री. अशोक रघुनाथ चिकण |जोडारी || ३१.०३.२०२७ 
२८ | श्री. एस. डी. महाकाळ संगणक ३१.०३.२०२७ 

| औरंगाबादजिल्हापरिषदेि || 

१ श्री. एन. एस. मते पंपचालक ३१.०३.२०२२३ 

२ | श्री. एम. एम. कुलकणी पंपचालक २८.०२.२०२८ 
३ [St बी. एस. जोगदंडे पंपसहायक २८.०२.२०२८ 
४ श्री. जी. आर. साळवे पंपसहायक ३१.१२.२०२३ 
५ श्री. एल. के. जोगदंडे पंपसहायक ३१.०८.२०२४ 
६ ।श्री. यु. एन. चंदनसे पंपसहायक ३१.१०.२०२८ 
७ [SST ए. जोगदंडे व्हाल्वमन ३०.०६.२०२७ 
८ श्री. बी. एम. जगदाळे व्हॉल्वमन ३१.०५.२०२६ 

९ | श्री. एस. एस. नाडे व्हॉल्वमन ३१.१२.२०२५ 
१० ।|श्री. ए. बी. जाधव व्हॉल्वमन ३१.०१.२०३१ 
११ St. बी. के. मते व्हाल्वमन ३०.०६.२०२६ 
१२ श्री. के. डी. गाढे व्हाल्वमन ३०.०४.२०२३ 
१३ श्री. एस. बी. मोरे व्हाल्वमन ३०.०६.२०२६ 
१४ | श्री. एस. एन. मुठे व्हाल्वमन 19.38.2080 
१५ ।श्री. बी. डी. जगताप व्हाल्वमन ३०.०६.२०२३० 
१६ श्री. जे. डी. बोरसे व्हाल्वमन ३१.१०.२०२४ 
१७ श्री. एस. बी. मते व्हाल्वमन ३०.०६.२०२६ 
१८ श्री. आर. के. जाधव ITAA 32.019, PORE 
१९ श्री. एल. के. सालपूरे व्हाल्वमन ३१.०८.२०२८ 
२० _ श्री. आर. एस. फुलसोंदर व्हाल्वमन 32.03.2023 
२१ । श्री. एम. व्ही. पवार व्हॉल्वमन &.30, 203% 
२२ Si. आर. वाय. मते व्हाल्वमन ३१.०३.२०२२३ 
२३ ।श्री. आर. डी. मोरे व्हॉल्वमन ३१.०५.२०३० 
२४ ।श्री. एन. के. दांडेकर STAT ५.३१.२०३० 
२५ श्री. एस. एस. आधाने व्हाल्वमन ३०.०६.२०२४ 
२६ | श्री. एस. एस. जाधव व्हाल्वमन ३०.०६.२०२९ 
२७ श्री. एस. डी. सातपुते व्हाल्वमन ३१.०८.२०२८ 
२८ a. के. एम. मुळे व्हाल्वमन ३०.०९.२०२८ 
२९ ।श्री. डी. ए. कापसे व्हाल्वमन ३०.०६.२०२८ 
३० [at शे. चॉद शे. अहेमद व्हाल्वमन ३०.०६.२०२८ 
३१ श्री. अमृत दगडू थोरात पंपचालक ३०.०४.२०२९ 
३२ श्री. छत्रपती छगन राठोड पंपसहायक ३०.०६.२०२४ 
३३ ।श्री. बबन देवराव ओटे व्हॉल्वमन ३१.०८.२०२४ 
३४ श्री. अशोक कुंडलीक ओटे व्हाल्वमन ३०.०६.२०२८ 
३५ | श्री. मधुकर नामदेव पानकडे व्हाल्वमन ३०.०९.२०२७ 
३६ । श्री. प्रल्हाद विश्‍वनाथ आमले व्हाल्वमन २८.०२.२०२३ 
३७ । श्री. सुरेश गोविद नाईक व्हॉल्बमन ३१.०७.२०२५ 
३८ | श्री.विष्णु सुभाष लिबोरे व्हाल्वमन ३१.०५.२०२६ 


श्री 


(6 


38 , भगवान आत्माराम वाकडे व्हाल्वमन ३१.१२.२०२५ 
४० | श्री. नामदेव गबरु चव्हाण व्हाल्वमन ३१.१२.२०२५ 
४१ | श्री. नय्युम रहोम बे व्हॉल्वमन 32.0%, RORY 
४२ | श्री. महंमद अहेमद चाऊस व्हाल्वमन ३१.०७.२०२६ 
४३ श्री. श्रीमंत माधबराव साबळे व्हाल्वमन २८.०२.२०३२ 
४४ श्री. एकनाथ धुमा चव्हाण व्हॉल्वमन ३०.०६.२०२५ 
४५ | श्री. दादासाहेब काकासाहेब नरके व्हाल्वमन ३१.१२.२०२६ 
४६ ।श्री. शेषराव धोंडीबा गायकवाड व्हाल्वमन ३०.०६.२०२६ 
४७ ।श्री.विडठल किसन जोजारे व्हाल्वमन ३१.०३.२०२७ 
४८ | श्री. प्रताप रामभाऊ चव्हाण व्हाल्वमन ३१.०७.२०२१ 
४९ श्री. राजेश प्रभाकर दौड व्हाल्वमन ३१.०३.२०२९ 
५० | श्री. गुलाब सदाशिव आगळे व्हाल्वमन ३१.०५.२०२८ 
५१ [ail शिवाजी सांडु भोकरे व्हाल्वमन ३१.०५.२०२६ 
५२ | श्री. प्रेमदास लहानु राठोड व्हाल्वमन ३१.०५.२०२३२ 
५३ [at भगीरथ गणेश भगुरे व्हाल्वमन ३१.०५.२०२९ 
५४ |श्री. बी. टी. निकम पंपचालक ३१.०५.२०२४ 
५५ | at, एस. एस. ठाकुर व्हाल्वमन ३१.०७.२०३० 
५६ |श्री. आर. बी. आढाव व्हाल्वमन ३१.१२.२०२२३ 
५७ [ait पी. एल. घडमोडे व्हाल्वमन ३१.०५.२०२८ 
५८ श्री. जे. डी. राठोड व्हाल्वमन ३०.०६.२०२९ 
५९ | श्री. गोरख एकनाथ मोरे व्हाल्वमन 32.03.2023 
६० | St. कमलाकर रंगनाथ वखारे व्हाल्वमन ३१.०५.२०२८ 
६१ श्री. सोमनाथ मुरलीधर कापसे व्हाल्वमन ३१.०७.२०२४ 
६२ [al गुलाम रसूल शेख अब्दुल व्हाल्वमन ३१.०३.२०२६ 
६२३ Sl. संतराम आसाराम पाठे व्हाल्वमन ३०.०६.२०२८ 
६४ | at. शेख रफोक शे. उस्माण व्हाल्वमन ३०.११.२०३२ 
६५ | श्री. देवचंद पुंडलीक गायकवाड व्हाल्वमन ३१.०१.२०२९ 
६६ |।श्री. आसाराम बाबुराव शिदे व्हाल्वमन ३१.०३.२०२४ 
६७ श्री. गंगाधर भाऊराव ठोंबरे व्हाल्वमन ३१.०३.२०२८ 
६८ | श्री. बालाजी श्रीराम काथार व्हाल्वमन ३१.०३.२०२७ 
६९ [at उत्तम देऊबा शिंदे व्हाल्वमन ३१.०३.२०२५ 
७० | श्री. पांडुरंग भागवत aT व्हाल्वमन ३१.०५.२०२७ 
७१ | श्री. भिमराव रामजी भिवसणे व्हाल्वमन ३१.०३.२०२५ 
७२ [St गणेश शामराव दौंड व्हाल्वमन ३१.१०.२०२८ 
७३ ।श्री.बिड्ठल कोंडीबा शिंदे व्हाल्वमन ३१.०१.२०३० 
७४ श्री. हरीदास बाजीराव कावले व्हाल्वमन ३१.०३.२०३० 
७५ । श्री.भिमराव श्रीपद शिंदे व्हॉल्वमन २८.०२.२०२९ 
७६ श्री. पुंडलीक रतन गुंजाळ व्हाल्वमन ३१.०३.२०२६ 
७७ |S. महेबुबखा महेताबखा पठाण व्हाल्वमन ३०.०६.२०२६ 
७८ । श्री.विष्णु परसराम खरात रोजंदारी ३१.१२.२०२५ 
७९ श्री. शे. इसाक गुलाब वबालमन ३१.१२.२०३० 
८० | श्री. नारायण भागाजी जाधव वबालमन ३१.०५.२०२४ 
८१ | श्री. साहेबराव भार्वासग कवाळे वबालमन ३०.०६.२०२२ 
८२ ।श्री. गोकुळ सुखदेव भरत वबालमन ३१.०८.२०२९ 
८३ | श्री. बाबासाहेब विश्‍वनाथ इंगळे वबालमन ३१.०७.२०२३१ 
८४ |देवचंद बाजीराव सोनवणे वबालमन ३०.०६.२०२९ 

| यालघरजिल्हापरिषदे 111 | 

१ | श्री. श्रीकांत बामन भावसार मजूर ३१.०८.२०२८ 

२ | at सुरेश लाल्या चिपाट मजूर ३१.०८.२०३२ 

३ ।श्री. संजय रघुनाथ गावड मजूर ३१.०५.२०३४ 
४ [Si कांचन मोहन ठाकूर मजूर ३१.०१.२०३१ 

५ श्री. अरविद आत्माराम पाटील मजूर ३०.०६.२०२२ 

६ at, जयवंत बाळाराम पाटील मजूर ३१.०५.२०३१ 
७ [Sit दिलोप शिवराम पाटील मजूर ३१.०५.२०२५ 

८ | श्री. रामभाऊ शिवराम पाटील मजूर ३१.१०.२०२८ 

९ ||श्री. मिलीद मोहन पाटील मजूर ३१.०५.२०३४ 
१० | श्री. प्रकाश गुरुद्दीन वर्मा मजूर ३१.०८.२०२९ 
११ । श्री. दत्तात्रेय श्रावण रावते मजूर ३१.०५.२०२४ 
१२ | श्री. रघु बामन दारोडकर मजूर ३१.१२.२०२३ 
१३ | श्री. हरिश्चंद्र जयराम बाळशी मजूर ३१.१०.२०२८ 


भंडारा जिल्हा परिषद 


१ | श्री. एम. के. बिसेन व्हालमन २८.०२.२०२८ 
२ | श्री. एम. एम. dena पंपचालक ३०.११.२०२४ 
3 [att बाय. टी. पारधीकर व्हालमन ३१.०७.२०२५ 
४ श्री. डी. सी. राहांगडाले व्हालमन ३१.०१.२०२८ 
५ ।श्री. डी. जी. मेश्राम पंपचालक ३०.११.२०२३ 
६ ait. ए. आर. ठाकरे पंपचालक ३१.०५.२०२७ 
७ | Si. एस. एस. रिनाईत पंपचालक ३१.१०.२०२७ 
| सांगलीजिल्हापरिददे || 
१ fal. बजरंग आप्पा साळुंखे मजूर ३१.०३.२०२५ 
२__ |श्रो. बाबासाहेब अकबर समलेवाले | मजूर ३१.०५.२०२३ 
३ [at एम. ए. एडके S.A. ३१.०५.२०२६ 
४ श्री. आर. के. जगताप मजूर ३१.०५.२०२३ 
५  ।श्री. एस. आर. पाटील मजूर ३१.०५.२०२६ 
६ att. एम. बी. लांडगे मजूर ३१.०५.२०२३ 
७ श्री. एस. जी. बाघमारे मदतनीस ३१.०५.२०२५ 
८  ।श्री. आर. जी. सदामते मदतनीस ३१.०५.२०२३ 
९ ||श्री. शिवाजी गणपत पाटील मजूर ३१.०५.२०२४ 
१० _ श्री. तानाजी कृष्णा तानगे मजूर ३१.०५.२०२६ 
a. fat. शंकर मारुती पवार मजूर ३१.०५.२०२५ 
१२ श्री. सुभाष मारुती चव्हाण मजूर ३१.०५.२०२५ 
१३ St. संजय सखाराम पाटील मजूर ३१.०५.२०२९ 
१४ | श्री. इश्वर तुकाराम चव्हाण मजूर ३०.०६.२०२६ 
१५ श्री. नंदकुमार पांडुरंग जमदाडे मजूर २९.०२.२०२८ 
१६ | श्री. विष्णु ज्ञानु भोसले मजूर ३१.०५.२०२६ 
१७ [al डी. आर. ढोबळे मजूर ३१.०५.२०२४ 
१८ श्री. एस. एम. जाधव मजूर ३१.०५.२०२८ 
१९ atl. व्ही. बी. भगत मजूर ३१.१२.२०२९ 
२० श्री. के. व्ही. चोगुले मजूर ३१.०५.२०२८ 
२१ | श्री. एन. डी. बारगीर मजूर ३१.०५.२०२९ 
२२ श्री. एस. एम. जमादार मजूर ३१.०८.२०२९ 
२२ ail. एन. आर. मुजावर मजूर ३१.०८.२०२८ 
२४ [at वाय. डी. पवार मदतनीस ३१.०५.२०२६ 
उस्मानाबाद जिल्हा परिष 

१ श्री. एम. एच. हन्नुरे कनिष्ठ आभयंता ३१.०५.२०२९ 
२ श्री. एस. बी. कोळी पंपचालक ३१.०३.२०३७ 

श्री. एस. पी. निकम जोडारी ३०.०४.२०२७ 

BALASAHEB B 
HAJARE 


बाळासाहेब बा. हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


